नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर तालुक्‍यातील 
अजनी रेल्वे पुल (Ajani ROB) ते टि.बी. वार्ड 
चौक पर्यंतचा रस्त्याची ०.८८० मी. लांबी 
अस्तित्वातील प्रजिमा क्र. ५३(४७ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २४ मार्च, २०२३ 


पहावे :- १. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र./१५३७/प्रअ/२०२३,दिनांक १३/०३/२०२३. 

२. कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प),महानगरपालिका, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.२३४/का.अ.(प्रकल्पो/२०२३, दिनांक २३/०२/२०२३ 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नागपूर 
जिल्ह्यातील नागपूर तालुक्‍यातील अजनी रेल्वे पुल ते टि. बी. वार्ड चौक पर्यंतचा महानगरपालिका, 
नागपूर यांचे अखत्यारित असलेला DP अवर्गीकृत एकूण ०.८८० मी. लांबीचा रस्ता अस्तित्वातील प्रमुख 


जिल्हा मार्ग क्रमांक ५३(४७) मध्ये समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच नागपूर 
महानगरपालिका, नागपूर यांचे हस्तांतरण विचारात घेता, सदर लांबी अस्तित्वातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
क्रमांक-५३(४७) मध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव तसेच नागपूर 
महानगरपालिका, नागपूर यांनी केलेले हस्तांतरण विचारात घेता नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर 
तालुक्यातील खालील लांबी अस्तित्वातील प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक -५३(४७) मध्ये समाविष्ट करण्यात 


येत आहेत. 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जीन्नत दर्जान्नती 
रस्त्याचा व करावयाची एकूण | नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी लांबी (कि.मी) 
| : अजनी रेल्वे स्टेशन ते मेडिकल | DP अवर्गीकृत | (०/०० ते ०/८८० ०.८८० मी. अस्तित्वातील प्रजिमा 
चौक पर्यंत रस्ता. रस्ता. ०.८८० मी. क्रमांक ५३(४७) मध्ये 
(अस्तित्वातील प्रजिमा क्र. ५३(४७) अवीर्गकृत ०.८८० मी. 
मध्ये लांबी समाविष्ट करणे.) लांबी समाविष्ट 
केल्यास, प्रजिमा क्र. 
५३(४७ ची एकूण 
लांबी "ऱप्रजिमा- 
५३(४७) मुळ लांबी 
६२.५७०--०.८८० = 
६३.४५० कि.मी. 
इतकी होईल. 
एकूण ०.८८० मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६४/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नागपूर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबी लांबीत ०.८८० मी. ने वाढ होवून प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्तयाची एकूण लांबी 
(३१६३.३५८ -- ०.८८०) म्हणजेच ३१६४.२३८ कि.मी. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२७१२४४०३२९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, dace ती 
GANPAT SANDIPAN 7० ाळ ott 
KA Cc H A R E aa INumi foes : " Crab cats याळ 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

3) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 


प्रत: 
१. उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२. जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
३. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, नागपूर. 
४. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५. रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
६. रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


